उप जिल्हाधिकारी संवर्गात 
पदोन्नतीने पदस्थापना 
देणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र. टिआरएफ-०६२३/प्र.क्र.१५२/ई-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ जुले, २०२३ 


संदर्भ:- १) शासन आदेश, महसूल व वन विभाग, क्र.पदोन्न-०३२२/प्र.क्र.२६/ई-२, दि.१६.०६.२०२३ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, दि.१४.०७.२०२१ 


शासन Bear: 


संदर्भधीन क्र.१ येथील आदेशान्वये तहसिलदार संवर्गातील अधिका-यांना वेतनश्रेणी एस-१९ 
(रु.५५,१००-१,७५,१००) उप जिल्हाधिकारी संवर्गात वेतनश्रेणी एस-२० (रु.५६,१००-१,७७,५००) या संवर्गात 
आदेशातील नमूद अटी व शर्तीच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती देण्यात आलेली 
आहे. 


महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने 
नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप नियम, २०२१ विचारात घेऊन निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात आलेल्या अधिका-यांना खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे महसूली विभाग 
वाटपानुसार स्तंभ क्र.५ येथे दर्शविल्याप्रमाणे पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र.  से.ज्ये. | अधिकाऱ्यांचे नावा | वाटप करण्यात पदस्थापना 
क्र. आलेला विभाग 
| २ ३ ae ५ 
१) | १२३२ | श्री. किरण चंद्रकांत नागपूर उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी, 
अंबेकर गोंदिया या रिक्‍त पदावर 
2) । १२३३ श्री. बालाजी अर्जून नागपूर उप विभागीय अधिकारी, गोंड-पिंपरी, 
शेवाळे जि. चंद्रपूर या रिक्‍त पदावर 


२. उपरोक्‍त अधिका-यांना महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर 
सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटपाबाबतच्या अधिसूचना विचारात घेऊन महसूली 
विभाग वाटप करण्यात येत आहे. 


३. सदर पदस्थापनेचे आदेशा प्राप्त झाल्यापासून संबंधित अधिका-यांना शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय 
कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये. 


४. सदर पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होण्यासाठी सध्याच्या पदावरील कार्यभार कार्यालय 
प्रमुखाच्या सल्ल्याने तात्काळ अन्य अधिका-यांकडे सुपुर्द करुन पदोन्नतीने देण्यात आलेल्या पदस्थापनेच्या 
पदावर रुजू व्हावे. 


शासन आदेशा क्रमांकः टिआरएफ-०६२३/प्र.क्र.१५२/ई-२ 


५. या आदेशान्वये पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेल्या पदावर ३० दिवसांच्या आत रुजू न झाल्यास 
संबंधित अधिका-यांना पदोन्नतीचे लाभ अनुज्ञेय होणार नाहीत. 


६. तहसिलदार संवर्गातून उप जिल्हाधिकारी या संवर्गात पदोन्नत झालेल्या उपरोक्त अधिका-यांनी 
पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होऊन कार्यभार स्विकारल्यानंतरच उप जिल्हाधिकारी एस-२० (रू.५६,१००- 
१,७७,५००) या संवर्गाच्या वेतनाचे लाभ अनुज्ञेय राहतील. 


७. महसूलववन विभाग, शासन आदेश क्र. पदोन्न-०३२२/प्र.क्र.२६/ई-२, दि.१६.०६.२०२३ नुसार निश्चित 
केलेल्या अटी व शर्ती या कायम लागू राहतील. 


८. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०७२७१९११०१४८१९ असा आहे. हे शासन आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SURESH DATTATRAY NAIK 


DN: IN, -GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE 
AND FOREST DEPARTMENT, 
2.5.4.20=850d803882a7 cf083f80e9f3e97 bd648dfbb¢ 0f79d5c5 
8464988f98099e530, Post ICode=400032, st=Mi S| 
D ) ATTAT RAY N A | K INumber=842E7F01AD6007A0F84ABAB1 DOF7812EBD23BBE 
62268DE19A63EA2372DE520A4, SURESH DATTATRAY NAIK 
2023.07.27 19:12:27 +05'30' 
भवर 
छासनाचे अवर सचिव 
प्रति, 
प्रत, 


« मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

«७ मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

७ मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

© मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

«७ अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
«७ संबंधित जिल्हाधिकारी. 

७ प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
«७ संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

«७ संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 

e संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 

« संबंधित उप जिल्हाधिकारी (संबंधित विभागीय आयुक्त यांचेमार्फत). 

© सह सचिव (ई-२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

«७ निवडनस्ती (ई-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


